वर्ष २०२२-२३ मध्ये पाणी पुरवठा व 
स्वच्छता विभागाच्या मागणी क्रमांक 
वाय-५, ३४५१-सचिवालयीन आर्थिक 


सेवा या लेखाशीर्षांतर्गत 
पुनर्विनियोजन करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि- 2023/ प्र.क्र.०५/पापु-०४ 
सातवा मजला, नवीन मंत्रालय इमारत, गो.ते.रुग्णालय संकुल, 
क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१ 
तारीख: १० फेब्रुवारी, २०२३. 


झासन निर्णय - 


भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा, पुणे यांचेसाठी संगणक, प्रिंटर्स इत्यादी सामुग्रीच्या खरेदीकरिता 
तसेच विभागाच्या ई-गव्हर्नन्स च्या कामांसाठी वर्ष २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामधील “मागणी क्र. वाय- 
५, ३४५१-सचिवाळयीन आर्थिक सेवा, (०२) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, (०२) (०३) प्रशिक्षणावरील 
खर्च (३४५१ २८७१ ) (कार्यक्रम) ३१, सहा यक अनुदाने (वेतनेतर)? या योजनेखाली होणा-या 
बचतीमधून एकूण रुपये २,८६,००,०००/- (अक्षरी रुपये दोन कोटी शाहाऐंशी लाख फक्त) इतकी 
रक्‍कम, सोबतच्या विवरणपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे पुनर्विनियोजनाने “मागणी क्र. वाय-५, ३४५१- 
सचिवालयीन आर्थिक सेवा, (०२) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, (०२) (०२) ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाची 
अंमलबजावणी (३४५१ २७६४ ) (कार्यक्रम) १७, संगणक खर्च” या योजनेसाठी उपलब्ध करुन देण्यास 
या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. fear fear, शासन निर्णय, क्रमांक:-विअप्र-१०.०८/प्र.क्र. ७०/२००८/विनियम, दिनांक १५ मे, 
२००९ अन्वये वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८, भाग-एक मधीळ उपविभाग तीन अनुक्रमांक १ 
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका परिच्छेद १६२, १६३, व १६४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार तसेच नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक -२३/१४४३, दिनांक 
१९.०१.२०२३ आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक - ४७/ व्यय-३, दिनांक ०६.०२.२०२३ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार सदर आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि- 2023/ प्र.क्र.०५/पापु-०४ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२१०१८०३५२२०२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
JAYANT DN c=IN o<GOVERNMENTOF 


MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY AND 
SANITATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=ed841 1d02826988b56bb8a80c927 
VA S A N T 81268bc4b9d63f894022804b55bd1cea9847, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=BFF25E350EA9446CC7F3B43 
987F8FFE247E43E10915A7723E889FCC11E2 
WA N | F43EB, cn=JAYANT VASANT WANI 
Date: 2023.02.10 18:45:36 +05'30' 
(जयंत वाणी) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई/२ नागपूर (लेखापरीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता) 
२) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी, 
३) संचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा संचालनालय, कोकण भवन, मुंबई 
४) अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई ४०० ०२१. 
५) सहसंचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा संचालनालय, कोकण भवन, नाशिक, 
पुणे,अमरावती, औरंगाबाद व नागपूर 
६) संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 
७) वित्त विभाग(व्यय-३), अर्थसंकल्प-१८,मंत्रालय, मुंबई 
८) नियोजन विभाग (का.१४४३), मंत्रालय, मुंबई, 
९) अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी/ लेखा अधिकारी- पापु-१५/ संगणक कक्ष/ पापु-२/ पापु-२०. 
१०) निवडनस्ती (पापु-०४) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि- 2023/ प्र.क्र.०५/पापु-०४ 


अर्थसंकल्पीय अनुदान वर्ष २०२२-२३- मागणी क्र. वाय-५, ३४५१-सचिवालयीन आर्थिक सेवा 
या लेखाशीर्षांतर्गत पुनर्विनियोजन करणेबाबत. 
(पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पुनर्वि-२०२३/ प्र.क्र.०५/ का.पापु-०४, 
दिनांक १० फेब्रुवारी, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र ) 


(रुपये हजारात) 
अ. | लेखाशिर्ष सन बचतीद्वारे | पुनर्विनियोज | पुनर्विनियोजनाची कारणे 
क्र 2022-23 | पुनर्विनियोजित | नानंतर 
करीता करावयाची उपलब्ध 
मंजूर तरतूद तरतूद 
तरतूद 
१ २ ३ ६ | ७ | ८ 
| मागणी क्र.  वाय-५, | ३,६९,०१ (-) २,८६,०० ८३,०१ | भूजल सर्वेक्षण विकास 
३४५१-सचिवालयीन यंत्रणा, पुणे यांचेसाठी 
आर्थिक सेवा, (०२) पाणी संगणक, प्रिंटर्स इत्यादी 
पुरवठा व स्वच्छता विभाग, सामुग्रीच्या खरेदीकरिता 
(०२) (03) प्रशिक्षणावरील तसेच विभागाच्या ई- 
खर्च (३४५१ २८७१ ) गव्हर्नन्स च्या कामांसाठी 
(कार्यक्रम) सदर निधी आव्यक 
2 | मागणी क्र. वाय-५, ५०,०० (--)२,८६,०० 3,3§,00 आहे. 
३४५१-सचिवालयीन 
आर्थिक सेवा, (०२) पाणी 
पुरवठा व स्वच्छता विभाग, 
(०२) (०२) ई-गव्हर्नन्स 
प्रकल्पाची अंमलबजावणी 
(३४५१ २७६४) (कार्यक्रम) 
JAYANT पा 
VASANT WANI स्या 
(जयंत वाणी) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


